सन २०१९-२० मधील अर्थसंकल्पित 
तरतुदींचे वितरण करणेबाबत. 

छत्रपती शिवाजी महाराज होतकरी सन्मान 
योजना-२०१७ (राज्यस्तर) (२४३५ ००८२). 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्र. अर्थसं ०५१९/प्र.क्र.9७१/२-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १५ मे, २०१९ 


संदर्भ :- शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १४ मे, २०१९ 
शुद्धीपत्रक: - 


छत्रपती शिवाजी महाराज ]ोतकरी सन्मान योजना-२०१७ राज्यस्तर (२४३५ ००८२) या योजने 
अंतर्गत TAHA कर्जखात्यांत कर्जमाफीची रक्‍कम जमा करण्यासाठी ३३- अर्थसहाय्य या बाबीसाठी 
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित रू. ४००.०० कोटी निधीपैकी वितरणासाठी उपलब्ध 
रक्‍कम रू. 133.00 कोटी (रू.एकशे तेहतीस कोटी फक्त) एवढा निधी वितरित करण्यास संदर्भाधीन 
शासन निर्णयान्वये शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे. 


२. सदरहू शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ४ येथील मुद्दा क्र. २) “सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात 
प्रसिद्ध होणाऱ्या ग्रीन लीस्ट नुसार निधी खर्च केला जाईल” 
याऐवजी 
२) “सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात प्रसिद्ध होणाऱ्या ग्रीन लीस्ट नुसार तसेच योजनेतील 
यापूर्वी सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या ग्रीन लिस्ट मधील 
एकवेळ समझोता योजनेअंतर्गत (One Time Settlement) पात्र ठरलेल्या होतक-यांना कर्जमाफीचा लाभ 
देण्यासाठी निधी खर्च केला जाईल” असे वाचावे. 


3. सदर शासन शुद्धीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०५१५१४५११५९३०२ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ramesh Shankarrao > 
Shingte 


(रमेडा शिंगटे) 
अवर सचिव तथा सहनिबंधक, 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. महालेखाकार, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
३. महालेखाकार, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः अर्थसं ०५१९/प्र.क्र.५१/२-स 


४. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था. (सर्व) 
५. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. (सर्व) 
६. वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प -१३, मंत्रालय, मुंबई 
नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
कोषागार अधिकारी, पुणे. 
. अवर सचिव (कार्यासन १७ स), सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय मुंबई 
१०. निवड नस्ती-२-स. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


